सहकारी सूतगिरण्यांनी वित्तीय 
संस्थांकडून / राष्ट्रीय सहकारी 
विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती 
रु.५०००/- प्रमाणे ५ वर्षासाठी घेणाऱ्या 
मध्यम मुदती कर्जावर १२ टक्के 
पर्यंतचे व्याज प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२१/प्र.क्र.२३/टेक्स १ (अ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स (3), 
दिनांक ११.०१.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भीय दि.११.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये, सहकारी सूतगिरण्यांनी वित्तीय 
संस्थांकडून / राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ यांच्याकडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे 
५ वर्षाच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून त्या कर्जावरील १२ % 
पर्यंतचे व्याज शासनतर्फे भरण्यात येत आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्या दि.३१.०३.२०१९ 
पर्यंत कर्ज मंजूर करुन घेतील san सूतगिरण्यांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला 
आहे. सदर व्याज सवलतीची योजना दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत लागू आहे. 

सदर योजना ५ वर्षाकरिताच असल्याने उत्पादनाखाळीळ व अंशत: 
उत्पादनाखालील सहकारी सूतगिरण्यांकडून सदर योजनेची मुदत वाढविण्याची विनंती 
करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने सहकारी सूतगिरण्यांनी प्रतिचाती रुपये ३०००/- प्रमाणे 
वित्तीय संस्थांकडून / रा.स.वि.म. कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज प्रदान योजनेस 
सुधारणासह यापुढे ५ वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. या संदर्भात 
मंत्रिमंडळाच्या गुरुवार दिनांक १९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयास 
अनुसरुन झासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या सुरळीत चालाव्यात तसेच आर्थिक अडचणीतून 
बाहेर याव्यात याकरीता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने दिनांक ११.०१.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये लागू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्यांनी वित्तीय संस्थांकडून / 
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती रु. ५०००/- प्रमाणे ५ वर्षासाठी घेणाऱ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२१/प्र.क्र.२३/टेक्स १ (अ) 


मध्यम मुदती कर्जावर (दोन वर्षाच्या मोराटोरिअम काळावधीसह) कमाल १२% पर्यंतचे व्याज 


प्रदान करण्याच्या योजनेस खालील act व adie या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


9) 


4) 


प्रस्तावित योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर पुढील १ कॅलेंडर वर्षापर्यंत 
ज्या सहकारी सूतगिरण्या ५ वर्ष मध्यम मुदतीचे नवीन कर्जाची उचल करतील, त्याच 
सहकारी सूतगिरण्या प्रस्तुत योजनेसाठी पात्र राहतील. 
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांनी ५ वर्षे कालावधीचे मध्यम 
मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून /रा.स.वि.म. कडून घ्यावे. सदर योजनेचा लाभ 
केवळ या निर्णयानंतर पुढील १ कॅलेंडर वर्षापर्यंत कर्ज उचल करणाऱ्या सहकारी 
सूतगिरण्यांना लागू राहील. 
सदरचे कर्ज हे केवळ ५ वर्ष मुदतीसाठी घेतलेले मुदत कर्ज प्रकारचे Reducing 
Balance Method नुसार असावे. इतर प्रकारचे कर्ज जसे - कॅश क्रेडीट, माल तारण 
कॅश क्रेडीट, बुलेट परतफेड प्रकारचे कर्ज (कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड कर्ज 
अवधीनंतर ठोक एक रक्कमी करणे ), पुनर्गठन कर्ज, इ. प्रकारचे कर्ज तसेच 
Monthly Compounding Basis वर आधारित असलेले कर्ज या योजनेकरिता पात्र 
राहणार नाही. 
दि.११.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेचा लाभ ज्या २९ सहकारी 
सूतगिरण्या सध्या घेत आहेत, सदर सुतगिरण्यांना प्रस्तुत योजनेचा लाभ घ्यावयाचा 
असल्यास, त्यांनी प्रथम दिनांक ११.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर 
करण्यात आलेल्या योजनेन्वये घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करून संपूर्ण मुद्दल 
रक्कम व्याजासह परतफेड केल्याचे संबंधित बँकेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक 
राहिल. त्यानंतरच सदर सूतगिरण्यांनी वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. म. कडून 
नव्याने ५ वर्षासाठी मुदती कर्ज विहित कालावधीत घेतल्यास त्या सूतगिरण्या या 
योजनेसाठी पात्र ठरतील. 
ज्या सहकारी सूतगिरण्या प्रस्तूत योजनेचा लाभ घेतील त्या सूतगिरण्यांनी 
Reducing Balance Method नुसार दोन वर्षाच्या मोराटोरिअम कालावधीनंतर 
दरवर्षी ५ समान हप्त्यात मुद्दळाची परतफेड करणे आवश्‍यक असेल. तसेच 
सूतगिरण्यांनी मुद्दल रक्कमेच्या परतफेडीचा हप्ता नियोजित वेळेत केला नाही, तर 
या सूतगिरण्या प्रस्तुत योजनेचा लाभ घेण्यास आपोआप अपात्र ठरतील. 
सदर योजनेचा लाभ WARM अंशत: उत्पादनाखाळील सूतगिरण्यांनी पुढील २ 
वर्षांमध्ये सूतगिरणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनाखाळी आणावा, असे न करणाऱ्या 
सहकारी सूतगिरण्यांना सदर योजनेचा लाभ दोन वर्षानंतर देणे बंद करण्यात येईल. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२१/प्र.क्र.२३/टेक्स १ (31) 


७) ज्या सहकारी सूतगिरण्या त्यांच्या संचालक मंडळामार्फत चालविल्या जात आहेत 
केवळ अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ 
घेण्याकरिता संबंधित सूतगिरणीच्या अध्यक्षांनी सूतगिरणी संचालक मंडळामार्फत 
चालविण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक राहील. 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देझ्ञांतर्गत 
UTA व्याज, Qoo- देशांतर्गत इतर WAN व्याज (०२), इतर संस्थांकडून 
मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज 
(अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाली दरवर्षी मंजूर केलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
घेण्यात आलेल्या निर्णयास अनुसरुन व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६६३/२०२३/व्यय-२, दिनांक १६.११.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/(89॥[॥9.9०५.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११७१८५२४१७२०२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
: C=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


DN 
S H RI KR | S H N A AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=631cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889e86f 


b2026c1add12d27e41, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=2FAFF40BB05D156355556F7264A3A59AD12DD 
BA B U RAO PAWA R 42F183422309976C41CE28C0A1D, cn=SHRIKRISHNA BABURAO, 

PAWAR 

Date: 2023.11.17 18:53:17 +05'30° 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


Nel 
a 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (gala) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहाय्यक, स.प.व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, स.प.व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१० कार्यासन अधिकारी (RSA), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (४ प्रतींसह), 


Ee) 


AD 


AN 


oc 


ra 
es 
na ee ~~ ja CS ~~ ~~ ~~ ष्य“ 


८४) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२१/प्र.क्र.२३/टेक्स १ (अ) 


११) कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१३) नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४ सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१५ आयुक्त, वस््रोद्योग आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१६) प्रादेशिक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर / औरंगाबाद / नागपूर / मुंबई , 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) Ud जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था 

१८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

२० ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

२१) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी Tale महासंघ मर्यादित, वकील 
हाऊस, मुंबई-१, 

२२) चेअरमन, सर्व सहकारी सूतगिरण्या (मार्फत आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, नागपूर), 

23)  निवडनस्ती (टेक्स १अ/बो. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


